RNI No. MAHBIL / 2009/ 29236 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - मध्य उप -विभाग 


वर्ष ४, अंक ३२ ]] 


गुरुवार 


ते 


बुधवार, ऑगस्ट ९-१५ , २०१८ / श्रावण १८-२४ , शके १ ९ ४० [ पृष्ठे ३४ , किंमत : रुपये १६.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी 

विधि व न्याय विभाग 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २३ जुलै २०१८ 

शुद्धिपत्रक 
क्रमांक समुप.२०१७/ प्र.क्र.९ २/ का -१४.- शासन अधिसूचना समक्रमांक दिनांक १८ जानेवारी २०१८ अन्वये, मुंबई उच्च न्यायालय 
( मूळ शाखा / अपील शाखा/ रिट सेल), मुंबई येथे व मंडळ विशेष समुपदेशी या पदावर नियुक्तीच्या अधिसूचने मधील “ श्रीमती स्मृती व्यास यांचे 
नाव श्रीमती श्रुती व्यास ” असे वाचण्यात यावे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


संजीव केळुसकर , 
शासनाचे अवर सचिव . 


( १ ) 


भाग एक ( म.उ.वि .) - १ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, ऑगस्ट ९ -१५, २०१८ / श्रावण १८-२४, शके १९ ४० 


जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था , बुलडाणा 
वाचावे.-(१ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे-१ यांचेकडील परिपत्रक क्र . एडीएम / 

१८४ / १५६( २ ), दिनांक १ ९ मार्च १९ ६८ . 
( २ ) शासनाची अधिसूचना क्र . सीएसएल / १६०५ / प्र.क्र . १२० /१५- स, दिनांक २ एप्रिल २००५. 
( ३ ) मा . सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना.बँका/ डी-४ / ना.पत / क.१५६ / प्रशिक्षण / ०५ , दिनांक १३ जुलै 

२००५ . 
( ४ ) मा . सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना.पत / डी -४ / पतसंस्था/ का.क.१५६ / ११, दिनांक २१ नोव्हेंबर 

२०११. 
( ५ ) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे रिट याचिका क्रमांक १९ ४२/ २०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचा आदेश . 
( ६ ) अध्यक्ष /व्यवस्थापक , श्री . भगवती महिला नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., बुलडाणा र.नं. ३४५ , जि . बुलडाणा 

यांचे पत्र जा.क्र .६५ / २०१८ , दिनांक १७ मार्च २०१८ व संस्थेच्या संचालक मंडळाच्या दिनांक १० मार्च २०१८ 
च्या सभेतील ठराव क्र . ५ ची सत्यप्रत . 


आदेश 
क्रमांक वसुली /कलम १५६/ अधि.प्रदान / ३५७७ /१८. – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ (१) अन्वये मला 
प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , नानासाहेब चव्हाण, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, बुलडाणा या आदेशान्वये श्री. भगवती 
महिला नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., बुलडाणा र.नं. ३४५, जि . बुलडाणा या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यास त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या 
कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / 
कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची 
विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक 
३१ मार्च २०१९ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे : 
अनुक्रमांक अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकार प्रदान केलेल्या शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्याचे नाव 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) ( ४ ) 

( ५ ) 
श्री .किसनराव कडूबा भोजने विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, विशेष वसुली व 

बुलडाणा जिल्ह्यापुरते 
श्री भगवती महिला नागरी 

विक्री अधिकारी 
सहकारी पतसंस्था मर्या., 
बुलडाणा, र.नं. 

बुलडाणा. 


१ 


र.नं.३४५ , 


जि . 


अटी.- ( १) आपण महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व नियम, १ ९ ६१ चेनियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज 
वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचेनिदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील. 

( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 

( ३) आपण दरमाह सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात “ अ -३ ”, “ अ-४ ” व “ब” कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी 
संस्था कार्यालयास सादर करावी . 

( ४ ) आपली बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा मृत्यू झाल्यास, प्रदान केलेले अधिकार 
आपोआप रद्द होतील . 

( ५ ) आपण केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात करावा. वसूल केलेला 
सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्थास्तरावर स्वतंत्र नोंदवही सोबत जोडलेल्या नमुना “ अ-१ ”, “ अ-२ ”, “ अ-३ ” व 
“ अ -४ ” मध्ये ठेवावी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, ऑगस्ट ९-१५, २०१८/ श्रावण १८-२४ , शके १ ९ ४० 


. 


. 


( ६ ) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई रिट याचिका क्र . १९ ४२ / २०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१६ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
व नियम , १९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 

( ७) आपण नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार 
अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४ / प्र. क्र . २३१/ १५ - स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये आपणास तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर 
करता येणार नाही. 

( ९) आपणास आपल्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ”किंवा “ सिव्हील कोर्ट ”, “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट ” या शब्दांचा अथवा 
तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसुली “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सह. संस्था अधिनियम, १९ ६० व नियम, १९ ६१ चे नियम 
१०७ अन्वये ") असे लिहावे . 
( १० ) आपण वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी 

सहकारी बँक / पतसंस्था 
असा फलक लावता येऊ शकेल. 

( ११) आपण पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे 
परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या 
आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत 

पगारातून 

कर्ज वसूल 

करण्याची कार्यवाही करावी . 
( १२ ) आपण थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता 
येणार नाही . 

( १३) नुतणीकरणाचा प्रस्ताव मा . सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, म.रा. पुणे यांचे परिपत्रक दिनांक १ जानेवारी २०१७ मध्ये 
दिलेल्या सुचनेनुसारच प्रस्ताव दाखल करण्यात यावा. 


" 


बुलडाणा, 


दिनांक १ जून २०१८ . 


नानासाहेब चव्हाण , 
जिल्हा उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, बुलडाणा. 


भाग एक ( म.उ.वि . ) - १ अ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, ऑगस्ट ९ -१५, २०१८ / श्रावण १८-२४, शके १९ ४० 

महाराष्ट्र 

लोकसेवा आयोग 
MAHARASHTRA PUBLIC SERVICE COMMISSION 
मुख्य कार्यालय : ५ १/२, ७ व ८ वा मजला, कुपरेज टेलिफोन निगम इमारत , 

महर्षी कर्वे मार्ग, कुपरेज , मुंबई ४०० ०२१. 
दूरध्वनी क्रमांक : २२७९ ५ ९०० , फॅक्स नं . : २२८८ ०५२४ . 

फोर्ट कार्यालय : बँक ऑफ इंडिया इमारत, ३ रा माळा, फोर्ट , मुंबई ४०० ००१ 

दूरध्वनी :: २२६७ ०२१०/१४८/२४८ , २२१० २२२२ , फॅक्स नं . : २२६७ ३९ १५ 
स्वसुख निरभिलापः 
खिद्यने लोकहतो ई-मेल : sec.mpsc@maharashtra.gov.in वेबसाईट : www.mpsc.gov.in 

https://mahampsc.mahaonline.gov.in 

क्रमांक : पी १( २ ) ( ४१ ) / एक . 
दिनांक १४ व १५ नोव्हेंबर २०१७ या कालावधीत मुंबई येथे घेण्यात आलेल्या भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेतील गट अ व 
ब संवर्गातील तांत्रिक व अतांत्रिक राजपत्रित अधिकारी विभागीय परीक्षा- ऑक्टोबर २०१३ या परीक्षेचा निकाल पुढीलप्रमाणे जाहीर करण्यात 
येत आहे 


: 


२ . 


सर्व विषयांस बसून उत्तीर्ण झालेल्या अकरा उमेदवारांची नावे खालीलप्रमाणे आहेत 

बैठक 
अ.क्र . उमेदवारांची नावे 

एकुण 

अ.क्र . उमेदवारांची नावे 


क्रमांक गुण 


बैठक एकुण 
क्रमांक गुण 
46 210 


1 


13 


217 


7 


काळे रणजीत नामदेव 


भुसे संदिप विश्वास 
डागा मेघा मोतिचंद 


20 


229 


2 


8 


नदाफखालिद अहमद मुस्तफा 


60 


226 


दंदे शत्रुघ्न पुंडलिकराव 


21 


220 


3 


9 


पाटील नितिन दामोदर 


67 


213 


देसाई सागर धनाजी 


24 


199 


4 


10 


रुपवते चेतन प्रकाश 


75 


197 


100 


जाधव युवराज आनंदराव 


197 


5 


25 


199 


11 


ढेरे गणेश सुर्यकांत 
जायभाये अविनाश भानुदासराव 


42 


182 


6 


३. मागील परीक्षेत काही विषयात मिळालेल्या सूटआधारे उत्तीर्ण झालेल्या ४ उमेदवारांची नावे खालीलप्रमाणे 
आहेत. 
अ.क्र . उमेदवाराचे नाव 

एकुण अ.क्र . उमेदवाराचेनाव 
क्रमांक 

क्रमांक 

गुण 
१ अन्सारी सुमय्य एम.सलीम 

२१३ ३ पखाले तुषार प्रभाकर 

65 २०६ 
२ कदम रश्मी रमेश 

४ तट्टे नितीन रमेशपंत 

87 २५४ 


. 


3 


44 


४ . खाली नमुद केलेले एकुण ३७ उमेदवार प्रस्तुत परीक्षेस अनुत्तीर्ण ठरले आहेत. परंतु त्यांना त्यांच्या नावांसमोर 
नमुद केलेल्या विषयात सूट मिळालेली आहे , 


अ.क्र 


उमेदवारांची नावे 


बैठक | सूट मिळालेले 
क्रमांक विषय क्रमांक 


अ.क्र . उमेदवारांची नावे 


बैठक 
क्रमांक 


सूट मिळालेले 
विषय क्रमांक 


आहिर हितेश दिलीप 


1 


55 


243 


पे.क्र .3 


20 


मडामें शिल्पा नि . 
( कु. एस.ए.शिवरकर) 
महाजन सुनिल हिलाल 
माने संदिप अशोक 


5 


3 


2 


21 


56 


पे.क्र . 243 


6 


पे.क्र .2 


57 


पे.क्र .3 


3 


22 


बडगे योगिता वसंत 
बागवान मोहम्मद वसीम 
फैय्याज 
बनाई स्वाती गोविंदराव 
बनसोडे वाल्मिक जालिदर 


7 


4 


पे.क्र.243 


23 


58 


पे.क्र.1 


मानकर निलेश शेषराव 
पवार रोहन विश्वासराव 


5 


9 


पे.क्र . 3 


24 


70 


पे.क्र.23 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग , ऑगस्ट ९ -१५ , २०१८ / श्रावण १८-२४ , शके १ ९ ४० 


५ 


6 


चव्हाण चक्रधर दौलतराव 


16 


पे.क्र .2 व 3 


71 


पे.क्र.13 


7 


19 


77 


पे.क्र .2 


co 


22 


78 


पे.क्र .3 


पे.क्र .1 
पे.क्र .2 
पे.क्र . 3 
पे.क्र.243 


9 


23 


83 


पे.क्र.2 . 
पे.क्र .2 


101 


26 


85 


दाबेराव इंद्रजित मंगलसिंग 
दंडगव्हाळ एन.एम. 
डोगरे मनिषा रामचंद्र 
डव्हळे सोहम नाथराव 
गलिग सचिन देविदास 
गवळी महेंद्र शंकरराव 
घरटे लक्ष्मीकांत अरुण 
गोलांगे लक्ष्मणराव प्रांत 


11 


28 


पे.क्र . 142 


86 


पे.क्र.203 


12 


29 


91 


25 

पवार रवि विश्वनाथ 
26 

सांवत अजय शंकर 
27 सावळे सुजाता राजू 
28 

श्रीरामे वर्षा कमलेश्वर 
29 सुकटे संजय काळू 
30 सुरसे अतुल अशोकराव 
31 वनकावार पवन वसंतराव 
32 

येलाले ज्ञानोबा श्रीहरी 

वेवले तृप्ती उमाकांत 
33 

( तृप्ती गोपाळराव मोरे) 
34 शिंपी सुजित सुरेश 
35 खंदारे राहूल प्रकाश 
36 मोटघर सौरभ सोपान 
37 वाट प्रियंका उमाजी 


13 


पे.क्र.3 
पे.क्र .3 
पे.क्र.3 


31 


93 


पे.क्र.3 
पे.क्र .2 
पे.क्र.1 


34 


94 


14 


37 


97 


पे.क्र .2 


16 


39 


99 


पे.क. 


15 | गुर्वे एस.एस. 

इंगळे निलेश बुध्दभगवान 
17 कदम लौकिक संजय 

कोडे विवेक मुकुंदराव 
कटारे हरिष मोतीलाल 


45 


पे.क्र .3 
पे.क्र.2 
पे.क्र . 243 
पे.क्र .3 
पे.क्र.3 


104 


पे.क्र.1 


18 


47 


105 


पे.क्र . 1,2 वर 


19 


49 


सु . सं . केसरकर , 


मुंबई, 
दिनांक २७ जुलै २०१८ . 


उप सचिव , 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग . 


टीप . - विभागीय परीक्षांचेनिकाल घोषित झाल्यानंतर निकालाच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या आत उमेदवारांनी गुणांची पडताळणी 
करण्याकरिता विभाग प्रमुखांकडे अर्ज पाठविणे आवश्यक आहे. उमेदवारांकडून प्राप्त झालेले अर्ज विभाग प्रमुखांनी आयोगाकडे पाठविताना 
त्यांनी विहित मुदतीत अर्ज केला आहे व गुणांच्या पडताळणी शुल्कापोटी प्रत्येक विषयास रुपये १०० प्रमाणे कोर्ट फी स्टॅप लावले आहेत , 
याची विभाग प्रमुखांनी प्रथम खात्री करूनच ते उमेदवारांच्या अर्जाच्या तारखेपासून पंधरा दिवसांच्या आत आयोगाकडे पाठविणे आवश्यक 
आहे . उमेदवारांकडून विहित मुदतीत विहित शुल्कासह विभाग प्रमुखांमार्फत न आलेल्या अर्जाचा आयोगाकडून विचार केला जाणार नाही . 


ur 


अ.ज 


वि.आ. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, ऑगस्ट ९ -१५, २०१८ / श्रावण १८-२४, शके १९ ४० 

महाराष्ट्र 

लोकसेवा आयोग 
MAHARASHTRA PUBLIC SERVICE COMMISSION 
मुख्य कार्यालय : ५ १/२, ७ व ८ वा मजला, कुपरेज टेलिफोन निगम इमारत , 

महर्षी कर्वे मार्ग, कुपरेज , मुंबई ४०० ०२१. 
दूरध्वनी क्रमांक : २२७९ ५ ९०० , फॅक्स नं . : २२८८ ०५२४ . 

फोर्ट कार्यालय : बँक ऑफ इंडिया इमारत, ३ रा माळा, फोर्ट , मुंबई ४०० ००१ 

दूरध्वनी : २२६७ ०२१०/१४८/२४८ , २२१० २२२२, फॅक्स नं . : २२६७ ३ ९१५ 
स्वसुख निरभिलाषः 
विद्यते लोकहेतोः ई-मेल : sec.mpsc@maharashtra.gov.in वेबसाईट : www.mpsc.gov.in 

https://mahampsc.mahaonline.gov.in 
संचालक, महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा संचालनालय गट - अ 

धारिका क्रमांक : ११८३/ १४०२/पंधरा 

जाहिरात क्रमांक : ३७/२०१८ 
आयोगामार्फत महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास विभागांतर्गत संचालक , महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा संचालनालय, 
गट - अ, अग्निशमन सल्लागार, महाराष्ट्र शासन यांचे कार्यालय, नगर विकास विभाग, या पदाच्या १ जागेसाठी 
ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत. या पदासाठी खालील अटी व अर्हतांची पुर्तता करणारे उमेदवार अर्ज करु 
शकतात . 
२. उपलब्ध पदसंख्या :-१ 
जात प्रवर्ग अ.जा भ.ज. वि.मा.प्र. इ.मा.व 

एकूण 
मागासवर्गीय 

पद 

१ 
रिक्त जागांच प्रवर्गनिहाय सामाजिकासमांतर आरक्षणाचे विवरणपत्र खालीलप्रमाणे आहे . 
सर्वसाधारण 

ओमहिला( २० ) 
ब ) खेळाडू . ) 
२.१ वर नमूद केलेल्या पदसंख्यंत व आरक्षणामध्ये शासनाच्या संबंधीत विभागाच्या सूचनेनुसार बदल होण्याची शक्यता आहे. 
२.२ संबंधीत विभागाने कळविल्यानुसार दिव्यांग प्रवर्गाचे उमेदवार प्रस्तुत पदासाठी अर्ज करण्यास पात्र नाहीत. 
३. वेतनश्रेणी : रु.३७,४००- रु.६७,००० /-, ग्रेड पे रु.८, ९००/- अधिक इतर भत्ते - 
४. पात्रता विषयक अटी 

४.१ उमेदवार भारतीय नागरीक असावा. 
४.२ उमेदवार महाराष्ट्र राज्याचा अधिवासी असणे आवश्यक आहे . 
४.३ वय -२) दिनांक १ नोव्हेंबर, २०१८ रोजी सर्व उमेदवारांकरिता वय ५० वर्षापेक्षा जास्त नसावे . 
४.४ शैक्षणिक अर्हता- Acandidate must possess, 

a ) degree B.E.(Fire)} OR Advance Diploma in Fire Engineering from National Fire 
Service College. Nagpur, Ministry of Home Affairs , Government of India : OR 
b ) Associate Membership of the Institution of Fire Engineers (India ) or Institution of 
Fire Engineers ( U.K.) ( A.M.I.E.. Fire ); OR 
c ) Membership of the Institute of Fire Engineering ( U.K.); which is obtained after 
obtaining a degree in any discipline AND 
d ) adequate knowledge of Marathi so as to enable the candidate to read/ write and 

speak the Marathi language with facility AND THEREAFTER 
४.५ अनुभव - a ) Possess practical experience of not less than TWENTY YEARS in the Fire 

Services in the Municipal Corporations or State Government Undertaking functioning 
as a Special Planning Authority and has a role to extend Fire Service for public 
properties, out of which not less than TEN YEARS , on the post of the Chief Fire 
Officer. Group A who is functioning as Head of the Department; AND 
b ) shall have ability to plan and strengthen the Fire Services in the state of 
Maharashtra and should have adequate experience of preparation of budget 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग , ऑगस्ट ९-१५, २०१८ / श्रावण १८-२४ , शके १ ९ ४० 


७ 


provisions , proposals for technical and administrative approvals and the 
administration of Development Control Rules pertaining to the fire safety . AND 
c ) have adequate teaching skill and experience with recognized or aftiliated Institute 
of a Statutory University in the subject of Fire Safety or General Management or 

Administration etc. 
४.६ प्राधान्यशील अर्हता - Providedthat . 


a ) The preference may be given to the candidates having secured Distinction in the 


qualification mentioned in the above para 4.4( a ) 
b ) With reference to experience mentioned in the above para 4.5 (b ) of the 
advertisement the preference may be given to the candidates who possess post 
graduate degree in Management or N.C.C. " C " Certificate or Diploma in 

Industrial Safety 
४.७ अन्य आवश्यक अर्हता - शारीरीक पात्रता : 


a ) Has good physique and the following minimum physical standards 
Hicight - 165cms, Weight - 30kgs, Chest - 8lcms With minimum chest expansion 
of Scmis 


b ) Valid Heavy Vehicle Driving Licence. 
टीप - उपरोक्त अनुभव अर्हतेकरिता मुलाखतीच्यावेळी उमेदवाराने सादर करावयाच्या अनुभव प्रमाणपत्रामध्ये ४.५ 
मधील कर्तव्ये व जबाबदा-यांचे स्वरुप असलेला अनुभव नमूद केलेला असणे आवश्यक आहे . 
४.८ महाराष्ट्र शासनाच्या माहिती तंत्रज्ञान संचालनालयाने वेळोवेळी विहित केलेले संगणक हाताळण्यावाबतचे प्रमाणपत्र 

धारण करणे आवश्यक असेल . 
५. परिविक्षाधीन कालावधी २ वर्षे राहील . 
६. प्रस्तुत जाहिरातीमध्ये नमूद केलेली शैक्षणिक अर्हता, अनुभव इत्यादी अर्हता किमान असून केवळ किमान अर्हता धारण 
केलीम्हणून उमेदवार मुलाखतीस बोलाविण्याकरीता पात्र असणार नाही. जाहिरातीस अनुसरुन प्राप्त झालेल्या अजांची संख्या 
वाजवी प्रमाणापेक्षा जास्त असेल आणि अर्ज सादर केलेल्या सर्व पात्र उमेदवारांच्या मुलाखती घेणे सोईस्कर नसल्यास 
मुलाखतीसाठी उमेदवारांची संख्या मर्यादित करण्याच्या दृष्टिने जाहिरातीत दिलेल्या शैक्षणिक अर्हता आणि/ अथवा अनुभव 
यापेक्षा जादा शैक्षणिक अर्हता/ अनुभव याच्या आधारे किंवा अन्य योग्य निकष यांच्या आधारे निकष निश्चित करुन अथवा 
चाळणी परीक्षेद्वारे मुलाखतीस पात्र उमेदवारांची संख्या मर्यादित करण्यात येईल. चाळणी परीक्षा घेण्याचे निश्चित झाल्यास, 
अर्हता आणि/ अथवा अनुभव शिथिल केला जाणार नाही, चाळणी परीक्षेचा अभ्यासक्रम, परीक्षेचे माध्यम व इतर बाबी 
आयोगाच्या वेबसाईटवर प्रसिद्ध करण्यात येतील. प्रस्तुत जाहिरातीमध्ये भरतीसंदर्भातील संक्षिप्त तपशील दिलेला आहे. अर्ज 
करण्याची पद्धत, आवश्यक अर्हता, आरक्षण, वयोमर्यादा, शुल्क,निवडीची सर्वसाधारण प्रक्रिया, परीक्षा योजना, अभ्यासक्रम , 
इत्यादीबाबतच्या सविस्तर तपशीलासाठी आयोगाच्या www.mpsc.gov.in या वेबसाईटवरील सरळसेवा भरती अंतर्गत 
" उमेदवारांना सर्वसाधारण सूचना" मध्ये उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या माहितीचे कृपया अवलोकन करावे. आयोगाच्या 
वेबसाईटवर प्रसिद्ध करण्यात आलेली माहिती व जाहिरात अधिकृत समजण्यात येईल . 
७. जे उमेदवार चुकीची माहिती सादर करतील त्यांना या व पुढील सर्व निवडीसाठी अपात्र ठरविण्यात येईल . 
८. कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या - प्रस्तुत पदाच्या कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या याबाबतचा तपशील आयोगाच्या www.mpsc.gov.in 
वेबसाईटवर उपलब्ध आहे . 
९ . शुल्क : - अमागास उमेदवारांकरिता - रु. ५२४/- २) मागासवर्गीय उमेदवारांकरिता - रु. ३२४/ 

९.१ मागासवर्गीय उमेदवार वयोमर्यादेत बसत असल्यासच अर्ज करू शकतील. 
१०. अर्ज करण्याची पध्दत 

१०.१ प्रस्तुत परीक्षेसाठी अर्ज फक्त ऑनलाईन पद्धतीने स्वीकारण्यात येतील. इतर कोणत्याही प्रकारे अर्ज स्वीकारण्यात 
येणार नाहीत . 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, ऑगस्ट ९ -१५ , २०१८ / श्रावण १८-२४, शके १ ९ ४० 


१०.२ पात्र उमेदवारांना वेब- बेस्ड ( Web - based) ऑन लाईन अर्ज https://mahampsc.mahaonline.gov.in या 
वेबसाईटद्वारे दिनांक २७ जुलै, २०१८ ते दिनांक १६ ऑगस्ट, २०१८ या कालावधीत सादर करणे आवश्यक राहील . 
१०.३ ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज सादर करण्याच्या सविस्तर सूचना आयोगाच्या https://mahampsc.mahaonline.gov.in तसेच 
www. mpsc.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत. 
१०.४ विहित पद्धतीने आयोगास अर्ज सादर केल्यानंतर परीक्षा शुल्क भरल्याशिवाय अर्जविचारात घेतला जाणार नाही. 
१०.५ आयोगाने निश्चित केलेले परीक्षा शुल्क खालील पद्धतीने भरता येईल : 

(१) भारतीय स्टेट बँकेमध्ये चलनाव्दारे ( २ ) नेटबँकिंग ( ३ ) डेबीट कार्ड ( ४ ) क्रेडिट कार्ड ( ५ ) संग्राम केंद्र 

सीएफसी (नागरी सुविधा केंद्र ) 
१०.६ https://mahampsc.mahaonline.gov.in येथे संग्राम केंद्र (ग्रामपंचायतीमध्ये ) आणि सीएफसी ची सूची उपलब्ध आहे. 
१०.७ परीक्षा शुल्काचा भरणा करण्याकरिता उमेदवारांनी खाली नमूद केलेल्या पद्धतींचा अवलंब करावा : 

( १) शुल्क भरण्याकरिता मुख्य पृष्ठाच्या डाव्या भागावरील " माझे खाते " या लिंक वर क्लिक करावे. 
( २) " माझे खाते " या लिंक वर क्लिक केल्यानंतर उमेदवाराने अर्ज केलेल्या पदांची यादी शुल्क भरल्याच्या/ न 
भरल्याच्या नोंदीसह दिसेल. ज्या पदासमोर · Unpaid असे लिहिलेले असेल , त्या ठिकाणी Pay Now 
अशीलिंक उपलब्ध असेल. 
( ३) " Pay Now" या लिंक वर क्लिक केल्यानंतर 3 पर्याय उपलब्ध होतील. 

( १) ऑनलाईन पेमेंट ( २) नागरी सुविधा केंद्र ( ३) चलनाद्वारे 
( ४) उमेदवार क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड अथवा नेटबँकिंगच्या सहाय्याने ऑनलाईन पेमेंट करु शकतील . 
( ५) नागरी सुविधा केंद्र हा पर्यायनिवडल्यास, उपलब्ध होणा- या पावतीची प्रत घेऊन नागरी सुविधा केंद्र 
अथवा संग्राम केंद्रात जाऊन शुल्काचा भरणा केला जाऊ शकतो. उपरोक्त कार्यवाही अर्ज सादर करण्याच्या 
अंतिम दिनांकापूर्वी पूर्ण करणे आवश्यक राहील. 
( ६ ) उमेदवाराने चलनाद्वारे हा पर्याय निवडल्यास , उपलब्ध होणा - या चलनाची प्रत घेऊन भारतीय स्टेट बँकेच्या 
कोणत्याही शाखेत, बँकेच्या कार्यालयीन वेळेत शुल्काचा भरणा केला जाऊ शकतो. 
( ७) ज्या उमेदवारांना भारतीय स्टेट बँकेमध्ये चलनाद्वारे शुल्क भरावयाचे आहे असे उमेदवार अर्ज 
सादर केल्याच्या दोन तासानंतर अथवा शेवटच्या दिवशी अर्ज सादर करणा- या उमेदवारांनी त्यापुढील 

कामकाजाच्या दिवशी बँकेच्या कार्यालयीन वेळेत परीक्षा शुल्क भरणे आवश्यक आहे . 
११. चाळणी परीक्षा घ्यावयाचे ठरल्यास सदर परीक्षेच्या अर्ज स्विकारण्याच्या अंतिम दिनांका नंतर व परीक्षेपूर्वी ७ दिवस 
अगोदर उमेदवारास प्रवेश प्रमाणपत्र त्याच्या प्रोफाईलव्दारे उपलब्ध करुन देण्यात येईल . त्याची प्रत उमदेवाराने चाळणी 
परीक्षेपूर्वी डाऊनलोड करुन घेणे व चाळणी परीक्षेच्या वेळी सादर करणे आवश्यक आहे . 
१२. 

परीक्षेच्या वेळी उमेदवाराने प्रवेश प्रमाणपत्र आणणे सक्तीचे आहे. त्याशिवाय चाळणी परीक्षेस प्रवेश दिला जाणार 
नाही. 
१३. मुलाखतीसाठी अर्हताप्राप्त ठरलेल्या उमेदवारांना, मुलाखतीचे वेळी सर्व मुळ प्रमाणपत्रे सादर करणे 
बंधनकारक आहे. सदर मूळ प्रमाणपत्रे मुलाखतीच्या वेळी सादर न केल्यास अथवा ती योग्य नसल्यास मुलाखत 
घेण्याचे नाकारले जाईल याची उमेदवारांनी नोंद घ्यावी. 
१४ . चाळणी परीक्षा झाल्यास त्या परीक्षेचे गुण व मुलाखतीचे गुण एकत्रितरित्या विचारात घेऊन तर चाळणी परीक्षा न 
झाल्यास केवळ मुलाखतीच्या गुणांच्या आधारे उमेदवाराची शिफारस करण्यात येईल. 
१५ . आयोगाच्या कार्यालयात, परीक्षा कक्षात, परीक्षा केंद्राच्या परिसरात तसेच मुलाखतीच्या वेळी मोबाईल 
फोन अथवा इतर कोणत्याही प्रकारची इलेक्ट्रॉनिक किंवा संपर्क साधने आणण्यास, बाळगण्यास वा वापरण्यास 
सक्त मनाई आहे. 

विहित पध्दतीने अर्ज सादर करुन ऑनलाईन शुल्क भरण्याची, तसेच स्टेट बँकेमध्ये परीक्षा शुल्क 
भरण्याकरिता चलनाची प्रत घेण्याची कार्यवाही दिनांक १६ ऑगस्ट, २०१८ रोजी २३.५ ९ वाजेपर्यंत पूर्ण करणे 
आवश्यक आहे. त्यानंतर सदर वेबलिंक बंद होईल . 
१७ . चलनाद्वारे परीक्षाशुल्क भरावयाचे झाल्यास भारतीय स्टेट बँकेमध्ये दिनांक १८ ऑगस्ट, २०१८ पर्यंत 
बॅकेच्या कार्यालयीन वेळेत भरणे बंधनकारक आहे. विहित दिनांकानंतर परीक्षा शुल्क भरल्यास वैध मानले जाणार 
नाही, तसेच परीक्षा शुल्काचा परतावाही केला जाणार नाही . 


पवार , 


मुंबई, 
दिनांक २७ जुलै २०१८ . 


विपुल 
उप सचिव ( सरळ सेवा-१ ) , 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग . 


•. 


अ.क्र . 


श्री . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, ऑगस्ट ९ -१५ , २०१८ / श्रावण १८-२४ , शके १९ ४० 

सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे 
वाचावे. ( १) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे -१ यांचेकडील परिपत्रक क्र . एडीएम /१८४ / 

१५६( २), दिनांक १ ९ मार्च १ ९ ६८ . 
( २) शासनाची अधिसूचना क्र . सीएसएल-१६०५ /प्र.क्र . १२० /१५- स , दिनांक २ एप्रिल २००५ . 
( ३ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना.बँका/ डी-४ / ना.पत/ क .१५६/ प्रशिक्षण / ०५, दिनांक १३ जुलै २००५. 
( ४ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना.पत / डी-४ / पतसंस्था / का.क .१५६/ १, दिनांक २१ नोव्हेंबर २०११ . 
( ५ ) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे रिट याचिका क्रमांक १ ९ ४२/ २०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचे आदेश. 
( ६) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.स.आ .५/ वसुली अधिकारी नियुक्ती / २०१७, दिनांक १ जानेवारी २०१७. 
( ७ ) सरव्यवस्थापक , नवीन सुभेदार नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., नागपूर यांचे दिनांक १८ मार्च २०१७ चे पत्र 
व त्यासोबतचा प्रस्ताव . 

आदेश 
क्रमांक पतसंस्था/ स.आ . ५/ का.क. १५६ / नवीन सुभेदार नागरी सह.पत / २०१८ / ८७७.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० 
चे कलम १५६ (१ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . पी . एल . खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी 
संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे या आदेशान्वये नवीन सुभेदार नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., नागपूर या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस 
त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या 
वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ 
अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या 
दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१८ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहेत : 
अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्याचे नाव 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
( २ ) 

( ३ ) ( ४ ) 

( ५ ) 
भुषन श्रीराम मांडस्कर सरव्यवस्थापक (मुख्य कार्यालय ) वसुली अधिकारी 

पुणे, मुंबई 
श्री . प्रशांत गोविंदराव हेलोंडे विशेष वसुली 

अधिकारी वसुली अधिकारी 

नागपूर 
( मुख्य कार्यालय ) 
३ श्री . प्रफुल गोविंदराव पाठक वसुली अधिकारी (मुख्य कार्यालय ) वसुली अधिकारी 

नागपूर 
श्री . पंकज चिंधबाजी टिकले शाखा व्यवस्थापक (मुख्य कार्यालय ) वसुली अधिकारी 

नागपूर 
श्री . मनोज प्रभुलाल आमना शाखा व्यवस्थापक ( मुख्य शाखा ) वसुली अधिकारी 

नागपूर 
सौ . माधुरी मनोज बावणकुळे शाखा व्यवस्थापक वसुली अधिकारी 

नागपूर 
( शाखा पदमावती नगर ) 
श्री . मोहन संतोषराव धुर्वे शाखा व्यवस्थापक ( शाखा बुटीबोरी) वसुली अधिकारी 

वर्धा/ यवतमाळ 
अल्फा पुष्पराज बन्सोड शाखा व्यवस्थापक वसुली अधिकारी 

नागपूर 
( शाखा कळमेश्वर ) 
कु . अर्चना श्रावणजी मेंदूले शाखा व्यवस्थापक ( शाखा दिघोरी ) वसुली अधिकारी 

भंडारा / गोंदिया 
१० सौ . वैशाली शैलेष पिंप्रीकर शाखा व्यवस्थापक वसुली अधिकारी 

चंद्रपूर / गडचिरोली 
( शाखा बानाडोंगरी ) 
११ कु . चैताली शंकरराव गायकवाड 

शाखा व्यवस्थापक वसुली अधिकारी धुळे / जळगांव 

( शाखा अनंतनगर ) 
१२ कु . स्वाती तेजराम बावणथडे शाखा व्यवस्थापक ( शाखा वाडी ) वसुली अधिकारी 
१३ श्री .श्री . आशिष सुधाकरराव लोखंडे शाखा व्यवस्थापक वसुली अधिकारी 

अमरावती / अकोला/ बुलढाणा 
( शाखा अमरावती) 
अटी.. 

( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न 
केल्याचे निदर्शनास आल्यास, आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास, सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील. 
भाग एक ( म.उ.वि .) - २ 


१ 

२ 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


सौ . 


or 


वाशिम /नंदूरबार 


- 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, ऑगस्ट ९ -१५ , २०१८ / श्रावण १८-२४ , शके १ ९ ४० 
( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी दर माहे सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १,२,३,४ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य 
कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनीदेखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर 
करावी . 

( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून 
काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात 
करावा. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्थास्तरावर स्वतंत्र नोंदवही 
ठेवण्यात यावी त्याबाबतचा नमुना प्रपत्र १,२,३,४ व ५ सोबत जोडलेला आहे. 

( ६ ) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९ ४२ / २०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र 
राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम १९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 

( ७) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास 
किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात 
असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४ / प्र.क्र .२३१/१५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 

(९ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ", " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी 
( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे. 

(१० ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ नवीन सुभेदार नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., नागपूर 
असा फलक लावता येऊ शकेल. 

( ११) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगारकपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या 
आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत 

पगारातून 
कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 

( १२ ) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही 
रक्कम वसूल करता येणार नाही . 

( १३ ) वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक १ जानेवारी २०१७ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी 
करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास , वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार 
प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी . 

( १४ ) संस्थेने या कार्यालयाच्या दिनांक ६ नोव्हेंबर १ ९९ ५ च्या आदेशानुसार सरचार्ज आकारणी करून ती संबंधितांकडून वसूल 
करून शासन कोषागारात तात्काळ भरणा करावी. सदरची सर्वस्वी जबाबदारी संचालक मंडळाची राहील . 

( १५ ) संस्थेकडे थकीत असलेली व शासनास यापूर्वी भरणा न केलेली सरचार्जची संपूर्ण रक्कम भरण्याची जबाबदारी संस्थेच्या 
संचालक मंडळाची व व्यवस्थापकाची वैयक्तिकरित्या राहील याची नोंद घेऊन तातडीने वसूल सरचार्ज शासकीय कोषागारात भरणा करावा. 


पुणे , 
दिनांक ७ एप्रिल २०१८ . 


डॉ . पी . एल . खंडागळे , 
अपर निबंधक , सहकारी संस्था ( पतसंस्था ) , 

महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


११ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, ऑगस्ट ९ -१५ , २०१८ / श्रावण १८-२४ , शके १९ ४० 

सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून 
वाचावे.- (१) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे-१ यांचेकडील परिपत्रक क्र . एडीएम / 

१८४/१५६ ( २ ), दिनांक १ ९ मार्च १९ ६८ . 

( २ ) शासनाची अधिसूचना क्र . सीएसएल १६०५ /प्र.क्र . १२० / १५ -स , दिनांक २ एप्रिल २००५ . 
वाचले. 

( १) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना.बँका / डी-४ / ना.पत / क .१५६ / प्रशिक्षण / ०५, दिनांक १३ जुलै २००५. 
( २ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना.पत / डी -४ /पतसंस्था / का.क .१५६ / ११ , दिनांक २१ नोव्हेंबर २०११. 
( ३ ) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांचे रिट याचिका क्रमांक १ ९ ४२/ २०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचा 

आदेश . 
( ४ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र . ८ -सआ./ वैधा.कार्य व अवसा. काम / कलम १५६/२०१६ , 

दिनांक २४ जून २०१६ . 
( ५ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.पतसंस्था/ सआ-५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती / फेरनियुक्ती/ २०१७, 

दिनांक १ जानेवारी २०१७ . 
( ६ ) मुख्य कार्यकारी अधिकारी , शिवराज सहकारी पतपेढी मर्या. मुंबई , यांचे दिनांक २६ मार्च २०१८ चे पत्र व 
त्यासोबतचा प्रस्ताव . 

आदेश 
क्रमांक पतसंस्था / स.आ.५ / का.क .१५६ /शिवराज सह पत / २०१८ / ८८ ९.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम 
१५६( १) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . पी . एल . खंडागळे , अपर निबंधक , सहकारी संस्था 
(पतसंस्था), महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये शिवराज सहकारी पतपेढी मर्या., मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे 
दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली 
प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/ कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६(१) व नियम १०७ 
अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधिन राहून या 
आदेशाच्या दिनांकापासून दिनांक १ एप्रिल २०१८ ते दिनांक ३१ मार्च २०१९ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे : 
अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्याचे नाव 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) ( ४ ) 

( ५ ) 
१ . श्री . संतोष आनंदराव पाटील 

वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी बृहन्मुंबई , नवी मुंबई 
श्री . रामचंद्र आनंद येळवे 

वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी 

कोल्हापूर , सांगली 
श्री . रामचंद्र नारायण खांडेकर 

वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी पुणे , सातारा 
अटी. 

( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन 
न केल्याचे निदर्शनास आल्यास , आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास , सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात 


अ.क्र . 


२ . 


३ . 


येतील. 


( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 

( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी दर माह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३, ४ व ५ प्रमाणे कार्यवाही करावी तसेच 
कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, 
दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनीदेखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक योचे कार्यालयास 
माहिती सादर करावी. 

( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून 
काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात 
करावा. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्थास्तरावर स्वतंत्र नोंदवही 
ठेवण्यात यावी त्याबाबतचा नमुना प्रपत्र १,२,३,४ व ५ सोबत जोडलेला आहे . 
भाग एक ( म.उ.वि. ) - २ अ 


१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, ऑगस्ट ९ -१५ , २०१८ / श्रावण १८-२४, शके १ ९ ४० 

( ६ ) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९ ४२/ २०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र 
राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम १९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 

( ७ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात 
असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण.१५०४ / प्र.क्र .२३१ /१५- स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 

( ९) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ”, “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी 
( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे. 

( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी, शिवराज सहकारी पतपेढी मर्यादित , 
मुंबई " असा फलक लावता येऊ शकेल. 

( ११) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामिनदाराच्या पगारकपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या 
आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत 

पगारातून 

कर्ज 
वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 

( १२) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही 
रक्कम वसूल करता येणार नाही. 

(१३ ) वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक १ जानेवारी २०१७ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी 
करणेची आहे . सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास, वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार 
प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी. 

( १४ ) संस्थेने या कार्यालयाच्या दिनांक ६ नोव्हेंबर १९ ८५ च्या आदेशानुसार सरचार्जआकारणी करून ती संबंधितांकडून वसूल करून 
शासन कोषागारात तात्काळ भरणा करावी. संस्थेकडे थकीत असलेली व शासनास यापूर्वी भरणा न केलेली सरचार्जची संपूर्ण रक्कम 
भरण्याची जबाबदारी संस्थेच्या संचालक मंडळाची व व्यवस्थापकांची वैयक्तिकरित्या राहील याची नोंद घेऊन तातडीने वसूल सरचार्ज शासकीय 
कोषागारात भरणा करावा . 


पुणे , 
दिनांक ७ एप्रिल २०१८ . 


डॉ . पी . 

एल . 

खंडागळे , 
अपर निबंधक , सहकारी संस्था ( पतसंस्था ), 

महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, ऑगस्ट ९-१५, २०१८ / श्रावण १८-२४, शके १९ ४० 


१३ 


. 


सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांजकडून 
वाचावे.- ( १) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१ यांचेकडील परिपत्रक क्र . एडीएम / 

१८४/१५६( २) , दिनांक १ ९ मार्च १ ९ ६८ . 

( २) शासनाची अधिसूचना क्र . सीएसएल १६०५/ प्र.क्र . १२० /१५- स, दिनांक २ एप्रिल २००५. 
वाचले. ( १) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना.बँका / डी-४ / ना.पत / क.१५६/ प्रशिक्षण / ०५, दिनांक १३ जुलै २००५ . 

( २ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना.पत / डी-४ / पतसंस्था / का.क .१५६ / ११, दिनांक २१ नोव्हेंबर २०११ . 
( ३ ) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे रिट याचिका क्रमांक १ ९ ४२/ २०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचा 

आदेश . 
( ४ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र . ८.सआ. / वैधा.कार्य व अवसा. काम / कलम १५६/२०१६, 

दिनांक २४ जून २०१६ . 
( ५ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.पतसंस्था/ स.आ.५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती / फेरनियुक्ती / २०१७, 

दिनांक १ जानेवारी २०१७ . 
( ६ ) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मनिफोल्ड को - ऑप . क्रेडीट सोसायटी लि ., मुंबई , यांचे दिनांक ५ फेब्रुवारी २०१८ 
चे पत्र व त्यासोबतचा प्रस्ताव . 

आदेश 
क्रमांक पतसंस्था / स.आ.५ / का.क .१५६ / मनिफोल्ड को / २०१८ / ९०४.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६( १ ) 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . पी . एल . खंडागळे , अपर निबंधक , सहकारी संस्था ( पतसंस्था) , 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये मनिफोल्ड को ऑप. क्रेडीट सोसायटी लि ., मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे 
दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली 
प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६(१) व नियम १०७ 
अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधिन राहून या आदेशाच्या 
दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१९ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे : 
अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्याचे नाव 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) ( ४ ) 

( ५ ) 
श्री . कृष्णा शिवराम साळुखे 

लिपिक वसुली अधिकारी 

बृहन्मुंबई, ठाणे 


" 


. 


अ.क्र . 


१ 


अटी. 


(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व नियम, १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन 
न केल्याचेनिदर्शनास आल्यास , आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास, सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात 


येतील . 


- 


( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 

( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी दर माह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३, ४ व ५ प्रमाणे कार्यवाही करावी तसेच 
कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, 
दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास 
माहिती सादर करावी. 

( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून 
काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात 
करावा. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही 
ठेवण्यात यावी त्याबाबतचा नमुना प्रपत्र १,२,३,४ व ५ सोबत जोडलेला आहे . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, ऑगस्ट ९ -१५, २०१८ / श्रावण १८-२४ , शके १ ९ ४० 


( ६ ) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९ ४२/ २०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र 
राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेवून वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम १९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 

( ७ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात 
असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण.१५०४ / प्र.क्र .२३१ /१५- स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 

( ९) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ”, “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी 
( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे. 

( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी, मनिफोल्ड को - ऑप. क्रेडीट सोसायटी 
लि ., मुंबई " असा फलक लावता येऊ शकेल. 

(११ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामिनदाराच्या पगारकपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या 
आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत 

पगारातून 

कर्ज 
वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 

( १२) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही 
रक्कम वसूल करता येणार नाही . 

( १३ ) वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक १ जानेवारी २०१७ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी 
करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास, वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार 
प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी. 

( १४ ) संस्थेने या कार्यालयाच्या दिनांक ६ नोव्हेंबर १९ ८५ च्या आदेशानुसार सरचार्ज आकारणी करून ती सबंधिताकडून वसूल 
करून शासन कोषागारात तात्काळ भरणा करावी. संस्थेकडे थकीत असलेली व शासनास यापूर्वी भरणा न केलेली सरचार्जची संपूर्ण 
रक्कम भरण्याची जबाबदारी संस्थेच्या संचालक मंडळाची व व्यवस्थापकांची वैयक्तिकरित्या राहील याची नोंद घेऊन तातडीने वसुल सरचार्ज 
शासकीय कोषागारात भरणा करावा . 


~ 


पुणे , 
दिनांक ७ एप्रिल २०१८ . 


डॉ . पी . एल . खंडागळे , 
अपर निबंधक , सहकारी संस्था ( पतसंस्था ) , 

महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग , ऑगस्ट ९-१५, २०१८ / श्रावण १८-२४ , शके १ ९ ४० 


१५ 


. 


सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून 
वाचावे.- (१ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे-१ यांचेकडील परिपत्रक क्र . एडीएम / 

१८४/१५६( २), दिनांक १९ मार्च १९ ६८ . 

( २) शासनाची अधिसूचना क्र . सीएसएल १६०५ / प्र.क्र . १२० /१५- स, दिनांक २ एप्रिल २००५ . 
वाचले. ( १) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना.बँका / डी -४ / ना.पत / क .१५६/ प्रशिक्षण / ०५, दिनांक १३ जुलै २००५. 

( २ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना.पत / डी -४ / पतसंस्था / का.क .१५६/ ११, दिनांक २१ नोव्हेंबर २०११ . 
( ३ ) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे रिट याचिका क्रमांक १९ ४२ / २०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचे 


आदेश . 


- 


( ४ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र . ८-सआ./ वैधा . कार्य व अवसा. काम / कलम १५६/२०१६ , 

दिनांक २४ जून २०१६ . 
( ५ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.पतसंस्था/ सआ . ५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती /फेरनियुक्ती/ २०१७, 

दिनांक १ जानेवारी २०१७ . 
( ६ ) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, परिवार सहकारी पतसंस्था मर्यादित, मुंबई , यांचे दिनांक ५ मार्च २०१८ 
चे पत्र व त्यासेबतचा प्रस्ताव . 

आदेश 
क्रमांक पतसंस्था / स.आ.- ५ / का.क .१५६ / परिवार सह पत / २०१८ / ९०५.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम 
१५६( १) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . पी . एल . खंडागळे, अपर निबंधक , सहकारी संस्था 
(पतसंस्था), महाराष्ट्र राज्य , पुणे या आदेशान्वये परिवार सहकारी पतसंस्था मर्यादित , मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या 
नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या 
वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/ कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ (१) व १०७ 
अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधिन राहून या 
आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१ ९ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे : 
अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्याचे नाव 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) ( ४ ) 

( ५ ) 
श्री . सुरेश आनंदा धोंडे 

वसुली अधिकारी नवी मुंबई, बृहन्मुंबई, 

ठाणे, रायगड , पुणे . 
अटी. 

( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन 
न केल्याचे निदर्शनास आल्यास, आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास , 

सदरचे 

प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात 


अ.क्र . 


१ 


व्यवस्थापक 


येतील . 


सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 
( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी दर माह सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३, ४ व ५ प्रमाणे कार्यवाही करावी तसेच 
कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, 
दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनीदेखील त्यांचेमुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास 
माहिती सादर करावी. 

( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून 
काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात 
करावा. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्थास्तरावर स्वतंत्र नोंदवही 
ठेवण्यात यावी त्याबाबतचा नमुना प्रपत्र १,२,३,४ व ५ सोबत जोडलेला आहे . 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, ऑगस्ट ९ -१५ , २०१८ / श्रावण १८-२४, शके १ ९ ४० 


( ६ ) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९ ४२/ २०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र 
राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम १९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 

( ७ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात 
असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण. १५०४ / प्र.क्र .२३१ /१५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 

( ९) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ”, “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी 
( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे. 

( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी, परिवार सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
मुंबई " असा फलक लावता येऊ शकेल. 

( ११) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य 
बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामिनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी /पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची 
कार्यवाही करावी. 

( १२) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही 
रक्कम वसूल करता येणार नाही . 

( १३ ) वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक १ जानेवारी २०१७ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी 
करणेची आहे . सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास , वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार 
प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी. 

( १४ ) संस्थेने या कार्यालयाच्या दिनांक ६ नोव्हेंबर १९ ८५ च्या आदेशानुसार सरचार्ज आकारणी करून ती संबंधितांकडून वसूल 
करून शासन कोषागारात तात्काळ भरणा करावी. संस्थेकडे थकीत असलेली व शासनास यापूर्वी भरणा न केलेली सरचार्जची संपूर्ण 
रक्कम भरण्याची जबाबदारी संस्थेच्या संचालक मंडळाची व व्यवस्थापकांची वैयक्तिकरित्या राहील याची नोंद घेऊन तातडीने वसूल सरचार्ज 
शासकीय कोषागारात भरणा करावा. 


पुणे, 
दिनांक ७ एप्रिल २०१८ . 


डॉ . पी . एल . खंडागळे , 
अपर निबंधक , सहकारी संस्था ( पतसंस्था ), 

महाराष्ट्र राज्य, पुणे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग , ऑगस्ट ९-१५, २०१८ / श्रावण १८-२४ , शके १ ९ ४० 


१७ 


वाचले. 


सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून 
वाचावे.- (१) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१ यांचेकडील परिपत्रक क्र . एडीएम / 

१८४/१५६( २ ), दिनांक १ ९ मार्च १ ९ ६८ . 
( २) शासनाची अधिसूचना क्र . सीएसएल १६०५ /प्र.क्र . १२० /१५- स, दिनांक २ एप्रिल २००५. 
( १) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना.बँका/ डी -४/ ना.पत/ क.१५६/प्रशिक्षण / ०५, दिनांक १३ जुलै २००५. 
( २) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना.पत / डी -४ / पतसंस्था/ का.क.१५६ / ११ , दिनांक २१ नोव्हेंबर २०११ . 
( ३ ) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांचे रिट याचिका क्रमांक १९ ४२/ २०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचे 

आदेश. 
( ४ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र . ८.सआ./ वैधा.कार्य व अवसा. काम / कलम १५६/२०१६ , 

दिनांक २४ जून २०१६ . 
( ५) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.पतसंस्था/ सआ.५/ वसुली अधिकारी नियुक्ती /फेरनियुक्ती/ २०१७, 

दिनांक १ जानेवारी २०१७ . 
( ६ ) मुख्य कार्यकारी अधिकारी , अमर सेवा सहकारी पतपेढी मर्यादित , मुंबई, यांचे दिनांक १४ मार्च २०१८ चे पत्र 
व त्यासोबतचा प्रस्ताव . 

आदेश 
क्रमांक पतसंस्था / स.आ.५ / का.क .१५६ / अमर सेवा सह . पत / २०१८ / ९ ० ९.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम 
१५६( १) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . पी . एल . खंडागळे , अपर निबंधक , सहकारी संस्था 
( पतसंस्था), महाराष्ट्र राज्य , पुणे या आदेशान्वये अमर सेवा सहकारी पतपेढी मर्यादित मुंबई, या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या 
नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या 
वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६(१) व नियम 
१०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधिन 

राहून 
या आदेशाच्या दिनांकापासून दिनांक १ एप्रिल २०१८ ते दिनांक ३१ मार्च २०१ ९ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे : 
अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्याचे नाव 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) ( ४ ) 

( ५ ) 
श्री . दत्तात्रय नथु भोर 

महाव्यवस्थापक वसुली अधिकारी 

बृहन्मुंबई , ठाणे 
सुशांत सखाराम दातखीळे 

लिपीक 

वसुली अधिकारी 
श्री . समीर विकास पानसरे 

लिपीक वसुली अधिकारी 

पुणे 


अ.क्र . 


१ 


२ 


श्री . 


रायगड 


३ 


अटी. 


- 


( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन 
न केल्याचे निदर्शनास आल्यास , आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास, सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील. 

(२ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 

( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी दर माह सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३, व ५ प्रमाणे कार्यवाही करावी तसेच 
कर्ज वसूलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , 
दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनीदेखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास 
माहिती सादर करावी . 

( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून 
काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 

(५ ) वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात 
करावा. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्थास्तरावर स्वतंत्र नोंदवही 
ठेवण्यात यावी त्याबाबतचा नमुना प्रपत्र १,२,३,४ व ५ सोबत जोडलेला आहे . 
भाग एक ( म.उ.वि . ) - ३ 


१८ 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, ऑगस्ट ९ -१५ , २०१८ / श्रावण १८-२४ , शके १ ९ ४० 
( ६ ) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९ ४२/ २०१३ , दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र 
राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम, १९ ६० व नियम , १९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 

( ७ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात 
असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण.१५०४ / प्र.क्र .२३१ /१५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 

( ९ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ”, “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी 
( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० व नियम , १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे. 

( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी, अमर सेवा सहकारी पतपेढी मर्यादित , 
मुंबई " असा फलक लावता येऊ शकेल. 

( ११) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामिनदाराच्या पगारकपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार | जामीनदार ज्या 
आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत 

पगारातून 

कर्ज 
वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 

( १२ ) वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही 
रक्कम वसूल करता येणार नाही . 

( १३ ) वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक १ जानेवारी २०१७ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी 
करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास, वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार 
प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी. 

( १४ ) संस्थेने या कार्यालयाच्या दिनांक ६ नोव्हेंबर १९ ८५ च्या आदेशानुसार सरचार्जआकारणी करून ती संबंधितांकडून वसूल करून 
शासन कोषागारात तात्काळ भरणा करावी. संस्थेकडे थकीत असलेली व शासनास यापूर्वी भरणा न केलेली सरचार्जची संपूर्ण रक्कम 
भरण्याची जबाबदारी संस्थेच्या संचालक मंडळाची व व्यवस्थापकांची वैयक्तिकरित्या राहील याची नोंद घेऊन तातडीने वसुल सरचार्ज शासकीय 
कोषागारात भरणा करावा . 


पुणे , 
दिनांक ७ एप्रिल २०१८ . 


डॉ . पी . एल . खंडागळे , 
अपर निबंधक , सहकारी संस्था ( पतसंस्था ), 

महाराष्ट्र राज्य, पुणे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग , ऑगस्ट ९ -१५ , २०१८ / श्रावण १८-२४ , शके १९ ४० 


१ ९ 


. 


सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे 
वाचावे.- (१) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१ यांचेकडील परिपत्रक क्र . एडीएम / 

१८४/१५६( २ ), दिनांक १ ९ मार्च १ ९ ६८ . 

( २) शासनाची अधिसूचना क्र . सीएसएल १६०५ /प्र.क्र . १२० /१५- स, दिनांक २ एप्रिल २००५. 
वाचले. 

( १) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना.बँका/ डी -४/ ना.पत/ क.१५६/प्रशिक्षण / ०५, दिनांक १३ जुलै २००५. 
( २) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना.पत / डी -४ / पतसंस्था/ का.क.१५६ / ११ , दिनांक २१ नोव्हेंबर २०११ . 
( ३ ) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांचे रिट याचिका क्रमांक १९ ४२/ २०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचे 

आदेश. 
( ४ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र . ८.सआ./ वैधा.कार्य व अवसा. काम / कलम १५६/२०१६ , 

दिनांक २४ जून २०१६ . 
( ५ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.पतसंस्था / सआ.५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती / फेरनियुक्ती / २०१७, 

दिनांक १ जानेवारी २०१७ . 
( ६ ) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जनजिव्हाळा सहकारी पतसंस्था मर्यादित मुंबई, यांचेदिनांक २४ मार्च २०१८ चे पत्र 
व त्यासोबतचा प्रस्ताव . 

आदेश 
क्रमांक पतसंस्था / स.आ .५/ का.क .१५६ / जनजिव्हाळा सह पत / २०१८ / ९१०. – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम 
१५६( १) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . पी . एल . खंडागळे , अपर निबंधक , सहकारी संस्था 
(पतसंस्था ), महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये जनजिव्हाळा सहकारी पतसंस्था मर्यादित मुंबई, या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या 
नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या 
वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६(१) व नियम 
१०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधिन 

राहून 
या आदेशाच्या दिनांकापासून दिनांक १ एप्रिल २०१८ ते दिनांक ३१ मार्च २०१ ९ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे : 
अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्याचे नाव 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) ( ४ ) 

( ५ ) 
श्री . मिलींद बाळशिराम बांगर 

वसुली अधिकारी बृहन्मुंबई, नवी मुंबई 
श्री . दिलीप चिमाजी गवांदे 

वसुली अधिकारी 

ठाणे , पुणे 
अटी. 

( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन 
न केल्याचेनिदर्शनास आल्यास, आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास, सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात 
येतील . 

( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी दर माह सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३, ४ व ५ प्रमाणे कार्यवाही करावी तसेच 
कर्ज वसूलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , 
दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचेमुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास 
माहिती सादर करावी . 

( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून 
काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 

(५ ) वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात 
करावा. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्थास्तरावर स्वतंत्र नोंदवही 
ठेवण्यात यावी त्याबाबतचा नमुना प्रपत्र १,२,३,४ व ५ सोबत जोडलेला आहे . 
भाग एक (म.उ.वि . ) - ३ अ 


अ.क्र . 


१ 


सहा व्यवस्थापक 


२ 


व्यवस्थापक 


. 


२० 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, ऑगस्ट ९ -१५ , २०१८ / श्रावण १८-२४, शके १ ९ ४० 
( ६ ) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९ ४२/ २०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र 
राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम १९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 

( ७ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात 
असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण.१५०४ / प्र.क्र .२३१ /१५- स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 

( ९) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ”, “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी 
( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे. 

( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी, जनजिव्हाळा सहकारी पतसंस्था 
मर्यादित , मुंबई " असा फलक लावता येऊ शकेल. 

( ११) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामिनदाराच्या पगारकपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार | जामीनदार ज्या 
आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत 

पगारातून 

कर्ज 
वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 

( १२ ) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही 
रक्कम वसूल करता येणार नाही . 

( १३) वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक १ जानेवारी २०१७ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी 
करणेची आहे . सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास , वसुलीचे अधिकार 

काढून 

घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार 
प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी. 

( १४ ) संस्थेने या कार्यालयाच्या दिनांक ६ नोव्हेंबर १९ ८५ च्या आदेशानुसार सरचार्जआकारणी करून ती संबंधिताकडून वसूल करून 
शासन कोषागारात तात्काळ भरणा करावी. संस्थेकडे थकीत असलेली व शासनास यापूर्वी भरणा न केलेली सरचार्जची संपूर्ण रक्कम 
भरण्याची जबाबदारी संस्थेच्या संचालक मंडळाची व व्यवस्थापकांची वैयक्तिकरित्या राहील याची नोंद घेऊन तातडीने वसुल सरचार्ज शासकीय 
कोषागारात भरणा करावा . 


पुणे, 
दिनांक ७ एप्रिल २०१८ . 


डॉ . पी . एल . खंडागळे , 
अपर निबंधक , सहकारी संस्था ( पतसंस्था ) , 

महाराष्ट्र राज्य, पुणे . 


२१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, ऑगस्ट ९-१५, २०१८ / श्रावण १८-२४, शके १९ ४० 

सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांजकडून 
वाचावे. ( १) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे -१ यांचेकडील परिपत्रक क्र . एडीएम / 

१८४/१५६( २ ) , दिनांक १ ९ मार्च १ ९ ६८ . 

( २) शासनाची अधिसूचना क्र . सीएसएल . १६०५ /प्र.क्र . १२० /१५- स , दिनांक २ एप्रिल २००५. 
वाचले. ( १) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना.बँका/ डी-४ / ना.पत / क.१५६ / प्रशिक्षण / ०५ , दिनांक १३ जुलै २००५ . 

( २ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना.पत / डी-४ / पतसंस्था / का.क.१५६ /११, दिनांक २१ नोव्हेंबर २०११ . 
( ३ ) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांचे रिट याचिका क्रमांक १९ ४२/ २०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचा 

आदेश . 
( ४ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र . ८.सआ./ वैधा.कार्य व अवसा. काम / कलम १५६/२०१६, 

दिनांक २४ जून २०१६. 
( ५ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.पतसंस्था / सआ.५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती/ फेरनियुक्ती/ २०१७ , 

दिनांक १ जानेवारी २०१७ . 
( ६ ) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, विशाल जुन्नर सहकारी पतपेढी मर्यादित मुंबई, यांचे दिनांक २३ मार्च २०१८ चे 
पत्र व त्यासोबतचा प्रस्ताव . 

आदेश 
क्रमांक पतसंस्था / स.आ .५ / का.क .१५६/ विशाल जुन्नर पत / २०१८ / ९३३.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम 
१५६( १) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . पी . एल . खंडागळे , अपर निबंधक , सहकारी संस्था 
(पतसंस्था), महाराष्ट्र राज्य , पुणे या आदेशान्वये विशाल जुन्नर सहकारी पतपेढी मर्यादित, मुंबई, या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या 
नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या 
वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६(१) व १०७ 
अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधीन राहून या 
आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१९ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे 
अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्यांचे नाव 

अधिकाऱ्यांचा हुद्दा 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) 

( ५ ) 
१ श्री . शिवाजी महादु बांगर 

विभागीय अधिकारी, मुंबई 

वसुली अधिकारी 

मुंबई, मुंबई उपनगर , 

ठाणे, रायगड 
श्री . उत्तम दत्तात्रय जाधव विभागीय अधिकारी , नवी मुंबई वसुली अधिकारी ठाणे, रायगड, मुंबई, 

मुंबई उपनगर . 
३ श्री . विष्णु गेनभाऊ दिवेकर शाखा अधिकारी , कुर्ला वसुली अधिकारी 

उस्मानाबाद, सोलापूर , मुंबई 
श्री . महादु रामभाऊ मेटांगळे 

मुख्यालय शाखा अधिकारी 

वसुली अधिकारी नाशिक , धुळे , सांगली 
श्री . वसंत मारुती सरजिने शाखा अधिकारी , पनवेल वसुली अधिकारी 

रायगड, सिंधुदुर्ग , ठाणे 
श्री . अनंत भिवसेन सोनावणे 

शाखा अधिकारी , वसुली अधिकारी 

कोल्हापुर , परभणी, पुणे 
राजगुरूनगर 
श्री . दशरथ सावळेराम सरजिने विभागीय अधिकारी वसुली अधिकारी 

पुणे , अहमदनगर 
श्री . बाळासाहेब दगडू वाळूज विभागीय अधिकारी वसुली अधिकारी 

सातारा , पुणे, सांगली 
श्री . गणेश लक्ष्मण व - हाडी 

शाखा अधिकारी वसुली अधिकारी 

अहमदनगर, पुणे, रत्नागिरी 
अटी. 

(१ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन 
न केल्याचे निदर्शनास आल्यास , आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास, सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात 


अ.क्र . 


२ 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


or 


. 


येतील . 


( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, ऑगस्ट ९ -१५ , २०१८ / श्रावण १८-२४, शके १ ९ ४० 


( ३) वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३, ४ व ५ प्रमाणे कार्यवाही करावी तसेच 
कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , 
दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनीदेखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास 
माहिती सादर करावी. 

( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून 
काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी मा . सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे दिनांक ६ एप्रिल २०१८ 
रोजीचे आदेशामध्ये नमूद प्रमाणेच हुकुमनाम्याच्या / वसुली दाखल्यांच्या आदेशिकेचा खर्च ( Cost of process) थकबाकीदारांकडून वसूल 
करणेबाबत दक्षता घ्यावी आणि त्याचा प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावा . 

( ६ ) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९ ४२/ २०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप. बँक विरूद्ध महाराष्ट्र 
राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर, २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम, १९ ६० व नियम , १९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी . 

( ७ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात 
असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४ / प्र.क्र .२३१ /१५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 

(९ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ”, “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी 
( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे. 

(१० ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी विशाल जुन्नर सहकारी पतपेढी मर्यादित, 
मुंबई " असा फलक लावता येऊ शकेल. 

( ११) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा 
अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या 
आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/ पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज 
वसूल करण्याची कार्यवाही करावी . 

(१२) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे 
मा . सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकूमनामाच्या/ वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा 
खर्चाच्या ( Cost of process ) दराने 

वसूल 

करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार 
नाही . 

( १३) वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक १ जानेवारी २०१७ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी 
करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास, वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार 
प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी. 

( १४ ) संस्थेने मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे आदेशानुसार 
निश्चित केलेल्या हुकूमनामा / वसुली दाखला अंमलबजावणीच्या आदेशिकेचा खर्च (Cost of process ) याबाबत त्याची आकारणी व 
विनियोग करताना सदर आदेशाचे उल्लंघन होणार नाही याबाबत दक्षता घ्यावी. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय 
हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे. सदर आदेशामध्ये नमूद दरानेच 
खर्चाची आकारणी करुन वसूल 

करावयाची असून सदर आदेशामध्ये 

नमूद 

कारणांसाठीचा त्याचा विनियोग करावयाचा आहे . सदर आदेशाचे 
उल्लंघन केल्यास संचालक मंडळ / व्यवस्थापक / वसुली अधिकारी कायदेशीर कारवाईस पात्र राहील याची नोंद घ्यावी. 


- 


पुणे , 
दिनांक ७ एप्रिल २०१८ . 


डॉ . पी . एल . खंडागळे , 
अपर निबंधक , सहकारी संस्था ( पतसंस्था ) , 

महाराष्ट्र राज्य , पुणे. 


२३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, ऑगस्ट ९-१५, २०१८ / श्रावण १८-२४, शके १९ ४० 

सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांजकडून 
वाचावे. ( १) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे -१ यांचेकडील परिपत्रक क्र . एडीएम / 

१८४/१५६( २ ) , दिनांक १ ९ मार्च १ ९ ६८ . 

( २) शासनाची अधिसूचना क्र . सीएसएल १६०५ /प्र.क्र . १२० /१५- स, दिनांक २ एप्रिल २००५ . 
वाचावे.- (१ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना.बँका / डी -४/ ना.पत / क.१५६/ प्रशिक्षण / ०५ , दिनांक १३ जुलै २००५ . 

( २ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना.पत / डी-४ / पतसंस्था / का.क .१५६ /११, दिनांक २१ नोव्हेंबर २०११ . 
( ३ ) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांचे रिट याचिका क्रमांक १९ ४२/ २०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचा 

आदेश . 
( ४ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र . ८- सआ./ वैधा.कार्य व अवसा. काम / कलम १५६/२०१६ , 

दिनांक २४ जून २०१६. 
( ५ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.पतसंस्था / सआ-५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती / फेरनियुक्ती / २०१७, 

दिनांक १ जानेवारी २०१७ . 
( ६ ) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आधार को - ऑप. क्रेडीट सोसायटी मर्यादित मुंबई, यांचे दिनांक २२ मार्च २०१८ चे 
पत्र व त्यासेबतचा प्रस्ताव . 

आदेश 
क्रमांक पतसंस्था / स.आ-५ / का.क .१५६ / आधार को / २०१८ / ९३६.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६( १ ) 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . पी . एल . खंडागळे , अपर निबंधक , सहकारी संस्था (पतसंस्था) , 
महाराष्ट्र राज्य , पुणे या आदेशान्वये आधार को - ऑप . क्रेडीट सोसायटी मर्यादित मुंबई, या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे 
दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली 
प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/ कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६( १) व १०७ अनुसार 
मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधिन राहून या आदेशाच्या 
दिनांकापासून दिनांक १ एप्रिल २०१८ ते दिनांक ३१ मार्च २०१ ९ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे : 
अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्याचे नाव 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 
१ श्री . मोहन नारायण मिराशी 

व्यवस्थापक , 

वसुली अधिकारी बृहन्मुंबई , नवी मुंबई , ठाणे , 
काळाचौकी शाखा 

रायगड, पुणे, रत्नागिरी. 


अ.क्र . 


अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


अटी. 


( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन 
न केल्याचे निदर्शनास आल्यास , आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास, सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात 


येतील . 


~ 


(२ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 

( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी दर माह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३, ४ व ५ प्रमाणे कार्यवाही करावी तसेच 
कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, 
दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनीदेखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक योचे कार्यालयास 
माहिती सादर करावी. 

( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून 
काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात 
करावा. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्थास्तरावर स्वतंत्र नोंदवही 


~ 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, ऑगस्ट ९ -१५, २०१८ / श्रावण १८-२४ , शके १ ९ ४० 


. 


ठेवण्यात यावी त्याबाबतचा नमुना प्रपत्र १,२,३,४ व ५ सोबत जोडलेला आहे. 

( ६) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १ ९ ४२/ २०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र 
राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम १९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 

( ७ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात 
असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण.१५०४ / प्र.क्र .२३१/१५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 

( ९ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ", “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी 
( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे. 

( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी, आधार को - ऑप. क्रेडीट सोसायटी 
मर्यादित , मुंबई " असा फलक लावता येऊ शकेल. 

(११ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामिनदार ज्या 
आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज 
वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 

( १२ ) वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही 
रक्कम वसूल करता येणार नाही . 

( १३ ) वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक १ जानेवारी २०१७ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी 
करणेची आहे . सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास , वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार 
प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी. 

( १४ ) संस्थेने या कार्यालयाच्या दिनांक ६ नोव्हेंबर १९८५ च्या आदेशानुसार सरचार्ज आकारणी करून ती संबंधितांकडून वसूल 
करून शासन कोषागारात तात्काळ भरणा करावी. संस्थेकडे थकीत असलेली व शासनास यापूर्वी भरणा न केलेली सरचार्जची संपूर्ण 
रक्कम भरण्याची जबाबदारी संस्थेच्या संचालक मंडळाची व व्यवस्थापकांची वैयक्तिकरित्या राहील याची नोंद घेऊन तातडीने 

वसूल 

सरचार्ज 
शासकीय कोषागारात भरणा करावा . 


पुणे , 
दिनांक ७ एप्रिल २०१८ . 


डॉ . पी . एल . खंडागळे , 
अपर निबंधक , सहकारी संस्था ( पतसंस्था ), 

महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


२५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, ऑगस्ट ९-१५, २०१८ / श्रावण १८-२४, शके १९ ४० 

सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांजकडून 
वाचावे. ( १) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे -१ यांचेकडील परिपत्रक क्र . एडीएम / 

१८४/१५६( २ ) , दिनांक १ ९ मार्च १ ९ ६८ . 

( २) शासनाची अधिसूचना क्र . सीएसएल १६०५ /प्र.क्र . १२० /१५- स, दिनांक २ एप्रिल २००५ . 
वाचले. ( १) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना.बँका/ डी-४ / ना.पत / क.१५६ / प्रशिक्षण / ०५ , दिनांक १३ जुलै २००५ . 

( २ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना.पत / डी-४ / पतसंस्था / का.क .१५६ /११, दिनांक २१ नोव्हेंबर २०११ . 
( ३ ) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांचे रिट याचिका क्रमांक १९ ४२/ २०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचा 

आदेश . 
( ४ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र . ८.सआ./ वैधा.कार्य व अवसा. काम / कलम १५६/२०१६, 

दिनांक २४ जून २०१६. 
( ५ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.पतसंस्था/ सआ.५/ वसुली अधिकारी नियुक्ती /फेरनियुक्ती/ २०१७, 

दिनांक १ जानेवारी २०१७ . 
( ६ ) मुख्य कार्यकारी अधिकारी , यशोदिप सहकारी पतपेढी मर्यादित मुंबई , यांचे दिनांक २० मार्च २०१८ चे 
पत्र व त्यासोबतचा प्रस्ताव . 

आदेश 
क्रमांक पतसंस्था / स.आ.५ / का.क.१५६ / यशोदिप सह पत / २०१८ / ९३७.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम 
१५६( १) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . पी . एल . खंडागळे , अपर निबंधक , सहकारी संस्था 
(पतसंस्था ), महाराष्ट्र राज्य , पुणे या आदेशान्वये यशोदिप सहकारी पतपेढी मर्यादित मुंबई , या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या 
नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या 
वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १५६(१) व नियम 
१०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधिन 

राहून 
या आदेशाच्या दिनांकापासून दिनांक १ एप्रिल २०१८ ते दिनांक ३१ मार्च २०१ ९ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे : 
अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्याचे नाव 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) ( ४ ) 

( ५ ) 
१ श्री . कैलास गोविंद दाते 

शाखा व्यवस्थापक , 

वसुली अधिकारी 

नवी मुंबई , बृहन्मुंबई 
डोंगरी शाखा 
श्री . महेश गणपत घोलप 

शाखा व्यवस्थापक , वसुली अधिकारी 

ठाणे व पुणे. 
घाटकोपर शाखा 


: 


अ.क्र . 


अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


~ 


२ 


अटी. 


( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन 
न केल्याचेनिदर्शनास आल्यास, आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास, सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात 
येतील . 


( २ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी दर माह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३, व ५ प्रमाणे कार्यवाही करावी तसेच 
कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , 
दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास 
माहिती सादर करावी . 

( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून 
काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात 
भाग एक ( म.उ.वि. ) - ४ 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, ऑगस्ट ९ -१५ , २०१८ / श्रावण १८-२४ , शके १ ९ ४० 


. 


करावा. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही 
ठेवण्यात यावी त्याबाबतचा नमुना प्रपत्र १,२,३,४ व ५ सोबत जोडलेला आहे . 

( ६ ) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९ ४२/ २०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र 
राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम १९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 

( ७ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात 
असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण.१५०४/ प्र.क्र .२३१ /१५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 

( ९ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ”, “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी 
( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे . 

( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी , यशोदिप सहकारी पतपेढी मर्यादित , 
मुंबई " असा फलक लावता येऊ शकेल. 

(११ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगारकपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या 
आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत 

पगारातून 

कर्ज 
वसूल करण्याची कार्यवाही करावी . 

( १२) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही 
रक्कम वसूल करता येणार नाही . 

( १३ ) वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक १ जानेवारी २०१७ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी 
करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास, वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार 
प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी. 

(१४ ) संस्थेने या कार्यालयाच्या दिनांक ६ नोव्हेंबर १९ ८५ च्या आदेशानुसार सरचार्ज आकारणी करून ती संबधिताकडून वसूल 
करून शासन कोषागारात तत्काळ भरणा करावी. संस्थेकडे थकीत असलेली व शासनास यापूर्वी भरणा न केलेली सरचार्जची संपूर्ण रक्कम 
भरण्याची जबाबदारी संस्थेच्या संचालक मंडळाची व व्यवस्थापकांची वैयक्तिकरित्या राहील याची नोंद घेऊन तातडीने वसूल सरचार्ज शासकीय 
कोषागारात भरणा करावा . 


पुणे , 
दिनांक ७ एप्रिल २०१८ . 


डॉ . पी . एल . खंडागळे , 
अपर निबंधक , सहकारी संस्था (पतसंस्था ), 

महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


२७ 


- 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, ऑगस्ट ९-१५, २०१८ / श्रावण १८-२४, शके १९ ४० 

सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांजकडून 
वाचावे. ( १) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे -१ यांचेकडील परिपत्रक क्र . एडीएम / 

१८४/१५६( २ ) , दिनांक १ ९ मार्च १ ९ ६८ . 

( २) शासनाची अधिसूचना क्र . सीएसएल १६०५ /प्र.क्र . १२० /१५- स, दिनांक २ एप्रिल २००५ . 
वाचले. ( १) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना.बँका/ डी-४ / ना.पत / क.१५६ / प्रशिक्षण / ०५ , दिनांक १३ जुलै २००५ . 

( २ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना.पत / डी -४ / पतसंस्था/ का.क .१५६/ ११, दिनांक २१ नोव्हेंबर २०११. 
( ३ ) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे रिट याचिका क्रमांक १९ ४२/ २०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ 

रोजीचे आदेश . 
( ४ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र . ८.सआ./ वैधा.कार्य व अवसा. काम / कलम १५६/२०१६, 

दिनांक २४ जून २०१६ . 
( ५ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.पतसंस्था/ सआ.५/ वसुली अधिकारी नियुक्ती /फेरनियुक्ती/ २०१७, 

दिनांक १ जानेवारी २०१७ . 
( ६ ) अध्यक्ष, सांगली जिल्हा क्रांती सहकारी पतपेढी लिमिटेड मुंबई, यांचे दिनांक ३१ मार्च २०१८ 
चे पत्र व त्यासोबतचा प्रस्ताव . 

आदेश 
क्रमांक पतसंस्था/ स.आ .५ / का.क.१५६ / सांगली जि . क्रांती पत / २०१८ /९४४.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम 
१५६( १) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . पी . एल . खंडागळे , अपर निबंधक , सहकारी संस्था 
(पतसंस्था ), महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये सांगली जिल्हा क्रांती सहकारी पतपेढी लिमिटेड मुंबई , या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस 
त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या 
वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/ कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६( १) व नियम 
१०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधिन राहून 
दिनांक १ एप्रिल २०१८ ते दिनांक ३१ मार्च २०१ ९ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे 
अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्याचे नाव 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
( २ ) 

( ३ ) 

( ४ ) 
सौ . वैशाली प्रशांत रेळे 

व्यवस्थापिका 

वसुली अधिकारी बृहन्मुंबई , नवी मुंबई 
अटी. 

( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन 
न केल्याचे निदर्शनास आल्यास , आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास, सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात 
येतील. 

(२ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 

( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३, ४ व ५ प्रमाणे कार्यवाही करावी तसेच 
कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , 
दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनीदेखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास 
माहिती सादर करावी . 

( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून 
काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी मा . सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे दिनांक ६ एप्रिल २०१८ 
रोजीचे आदेशामध्ये नमूद प्रमाणेच हुकुमनाम्याच्या/ वसुली दाखल्यांच्या आदेशिकेचा खर्च( Cost of process) थकबाकीदारांकडून वसूल 
करणेबाबत दक्षता घ्यावी आणि त्याचा प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावा. 


अ.क्र . 


१ 


. 


. 


भाग एक ( म.उ.वि . ) - ५ 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, ऑगस्ट ९ -१५, २०१८ / श्रावण १८-२४ , शके १ ९ ४० 


" 


( ६ ) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९ ४२/ २०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप. बँक विरूद्ध महाराष्ट्र 
राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर , २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेवून वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम, १९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी . 

( ७ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात 
असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४ /प्र.क्र .२३१ /१५-स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 

( ९) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ", “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी 
( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम, १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे. 

( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ सांगली जिल्हा क्रांती सहकारी पतपेढी लिमिटेड मुंबई 
असा फलक लावता येऊ शकेल. 

( ११ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/ जामीनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा 
अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देवून परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या 
आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत 

पगारातून 

कर्ज 
वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 

( १२ ) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे 
मा . सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हूकूमनाम्याच्या/ वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा 
खर्चाच्या ( Cost of process ) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार 
नाही . 

( १३) वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक १ जानेवारी २०१७ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी 
करणेची आहे . सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास , वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार 
प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी. 

( १४ ) संस्थेने मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे आदेशानुसार 
निश्चित केलेल्या हूकूमनामा / वसुली दाखला अमंलबजावणीच्या आदेशिकेचा खर्च ( Cost of process ) याबाबत त्याची आकारणी व 
विनियोग करताना सदर आदेशाचे उल्लंघन होणार नाही याबाबत दक्षता घ्यावी. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय 
हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे. सदर आदेशामध्ये नमूद 

दरानेच 
खर्चाची आकारणी करून वसूल करावयाची असून सदर आदेशामध्ये नमूद कारणांसाठीच त्याचा विनियोग करावयाचा आहे. सदर आदेशाचे 
उल्लंघन केल्यास संचालक मंडळ / व्यवस्थापक /वसुली अधिकारी कायदेशीर कारवाईस पात्र राहील याची नोंद घ्यावी . 


पुणे, 
दिनांक ७ एप्रिल २०१८ . 


डॉ . पी . एल . खंडागळे , 
अपर निबंधक , सहकारी संस्था (पतसंस्था ) , 

महाराष्ट्र राज्य , पुणे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग , ऑगस्ट ९-१५, २०१८ / श्रावण १८-२४ , शके १ ९ ४० 


२ ९ 


सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून 
वाचावे.- (१) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१ यांचेकडील परिपत्रक क्र . एडीएम / 

१८४/१५६ ( २ ), दिनांक १९ मार्च १ ९ ६८ . 
( २) शासनाची अधिसूचना क्र . सीएसएल १६०५ / प्र.क्र . १२० / १५ - स, दिनांक २ एप्रिल २००५ . 
( ३) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना.बँका/ डी-४/ ना.पत / क .१५६/ प्रशिक्षण /०५, दिनांक १३ जुलै २००५ . 
( ४ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना.पत / डी -४ / पतसंस्था/ का.क .१५६ /११, दिनांक २१ नोव्हेंबर २०११ . 
( ५ ) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांचे रिट याचिका क्रमांक १९ ४२ / २०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचा 

आदेश . 
( ६ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र . ८-सआ./ वैधा.कार्य व अवसा. काम/ कलम १५६/२०१६, 

दिनांक २४ जून २०१६ . 
( ७ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.पतसंस्था / स.आ.५/ वसुली अधिकारी नियुक्ती / फेरनियुक्ती/ २०१७, 

दिनांक १ जानेवारी २०१७ . 
( ८ ) अध्यक्ष, कुलस्वामिनी सहकारी पतसंस्था मर्यादित मुंबई, यांचे दिनांक ३१ मार्च २०१८ चे पत्र व त्यासोबतचा 


. 


प्रस्ताव . 


: 


अ.क्र . 


OM 


२ 


आदेश 
क्रमांक पतसंस्था / स.आ .५ / का.क.१५६ / कुलस्वामिनी सह. पत / २०१८ / ९५२.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम 
१५६( १) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . पी . एल . खंडागळे , अपर निबंधक , सहकारी संस्था 
( पतसंस्था), महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये कुलस्वामिनी सहकारी पतसंस्था मर्यादित मुंबई, या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या 
नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या 
वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/ कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६( १) व नियम 
१०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधिन राहून 
या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१९ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे 
अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्याचे नाव 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 

( ४ ) 
श्री . प्रदिप ज्ञानदेव मांडके 

व्यवस्थापक 

वसुली अधिकारी बृहन्मुंबई, ठाणे, रायगड 
श्री . शिवाजी विष्णू जाधव 

व्यवस्थापक 

वसुली अधिकारी पुणे, सातारा , कोल्हापूर . 
अटी. 

( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व नियम, १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचेनिदर्शनास 
आल्यास , आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास, सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील. 

( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 

( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी दर माह सोबत जोडलेल्या विहत नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३, ४ व ५ प्रमाणे कार्यवाही करावी तसेच 
कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, 
दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनीदेखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास 
माहिती सादर करावी . 

( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून 
काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे दिनांक ६ एप्रिल २०१८ 
रोजीचे आदेशामध्ये नमूद प्रमाणेच हुकूमनाम्याच्या / वसुली दाखल्यांच्या आदेशिकेचा खर्च (Cost of process ) थकबाकीदारांकडून वसूल 
करणेबाबत दक्षता घ्यावी आणि त्याचा प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावा . 
भाग एक ( म.उ.वि . ) - ५ अ 


. 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, ऑगस्ट ९ -१५, २०१८ / श्रावण १८-२४ , शके १ ९ ४० 


( ६ ) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १ ९ ४२ / २०१३ , दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र 
राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम, १९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी . 

( ७ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात 
असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४ /प्र.क्र .२३१ /१५-स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 

(९ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ”, “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी 
( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम, १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे. 

( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी, कुलस्वामिनी सहकारी पतसंस्था मर्यादित 
मुंबई " असा फलक लावता येऊ शकेल. 

( ११ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/ जामीनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा 
अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या 
आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत 

पगारातून 

कर्ज 
वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 

(१२) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे 
मा . सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकूमनामाच्या/ वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा 
खर्चाच्या ( Cost of process ) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार 
नाही . 

( १३) वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक १ जानेवारी २०१७ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी 
करणेची आहे . सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास , वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार 
प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी. 

( १४ ) संस्थेने मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे आदेशानुसार 
निश्चित केलेल्या हुकूमनामा / वसुली दाखला अंमलबजावणीच्या आदेशिकेचा खर्च ( Cost of process ) याबाबत त्याची आकारणी व 
विनियोग करताना सदर आदेशाचे उल्लंघन होणार नाही याबाबत दक्षता घ्यावी. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय 
हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे. सदर आदेशामध्ये नमूद 

दरानेच 
खर्चाची आकारणी करून वसूल करावयाची असून सदर आदेशामध्ये नमूद कारणांसाठीच त्याचा विनियोग करावयाचा आहे. सदर आदेशाचे 
उल्लंघन केल्यास संचालक मंडळ / व्यवस्थापक /वसुली अधिकारी कायदेशीर कारवाईस पात्र राहील याची नोंद घ्यावी . 


पुणे, 
दिनांक ७ एप्रिल २०१८ . 


डॉ . पी . एल . खंडागळे , 
अपर निबंधक , सहकारी संस्था (पतसंस्था ) , 

महाराष्ट्र राज्य , पुणे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग , ऑगस्ट ९-१५, २०१८ / श्रावण १८-२४ , शके १ ९ ४० 


३१ 


सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून 
वाचावे.- (१) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे-१ यांचेकडील परिपत्रक क्र . एडीएम / 

१८४/१५६ ( २ ), दिनांक १९ मार्च १ ९ ६८ . 
( २) शासनाची अधिसूचना क्र . सीएसएल १६०५ / प्र.क्र . १२० / १५ - स, दिनांक २ एप्रिल २००५ . 
( ३ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना.बँका/ डी-४/ ना.पत / क .१५६/ प्रशिक्षण/ ०५, दिनांक १३ जुलै २००५ . 
( ४ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना.पत / डी -४ / पतसंस्था/ का.क.१५६ / १, दिनांक २१ नोव्हेंबर २०११. 
( ५ ) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांचे रिट याचिका क्रमांक १९ ४२ / २०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचा 

आदेश . 
( ५ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र ./ सआ.५/ वसुली अधिकारी नियुक्ती/ २०१७, दिनांक १ जानेवारी 

२०१७ . 
( ६ ) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ओम साई सहकारी पतसंस्था मर्यादित , मुंबई, यांचे दिनांक २ एप्रिल २०१८ 
रोजीचे पत्र व त्यासोबतचा प्रस्ताव . 

आदेश 
क्रमांक पतसंस्था/ स.आ .५ / का.क .१५६ / ओम साई पत / २०१८ / ९५३.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६(१ ) 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . पी . एल . खंडागळे, अपर निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , 
पुणे या आदेशान्वये ओम साई सहकारी पतसंस्था मर्यादित , मुंबई, या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या 
कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची 
अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६(१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता 
जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधिन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून 
ते दिनांक ३१ मार्च २०१९ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे : 
अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्याचे नाव 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
( १ ) 

( ३ ) 

( ४ ) 
सौ . मनिषा विजय पडवळ 

व्यवस्थापक 

वसुली अधिकारी 

बृहन्मुंबई, ठाणे, पुणे, रायगड 
अटी. 

( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन 
न केल्याचे निदर्शनास आल्यास, आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास , सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ 

काढून 

घेण्यात 
येतील. 

( २ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 

( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी दरमाहे सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३, व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य 
कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनीदेखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी. 

( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून 
काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी मा . सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे दिनांक ६ एप्रिल २०१८ 
रोजीचे आदेशामध्ये नमूद प्रमाणेच हुकुमनाम्यांच्या/ वसुली दाखल्यांच्या आदेशिकेचा खर्च ( Cost of Process ) थकबाकीदारांकडून वसूल 
करणेबाबत दक्षता घ्यावी आणि त्याचा प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावा . 

( ६ ) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९ ४२/ २०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप . बँक विरुद्ध महाराष्ट्र 
राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर, २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम , १९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 


अ.क्र . 


१ 


- 


. 


३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, ऑगस्ट ९ -१५ , २०१८ / श्रावण १८-२४, शके १ ९ ४० 


( ७ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात 
असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत. 

( ८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४ / प्र.क्र .२३१/ १५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 

( ९ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ”, “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी 
( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम, १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे. 

(१० ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ ओम साई सहकारी पतसंस्था मर्यादित, मुंबई " असा 
फलक लावता येऊ शकेल . 

( ११) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा 
अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या 
आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज 
वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 
( १२) वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून 

वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे 
मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हूकूमनामाच्या / वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा 
खर्चाच्या ( Cost of Process ) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार 
नाही . 

( १३ ) वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक १ जानेवारी २०१७ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी 
करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास, वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार 
प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी. 

( १४ ) संस्थेने मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेदिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे आदेशानुसार 
निश्चित केलेल्या हूकूमनामा / वसुली दाखला अंमलबजावणीच्या आदेशिकेचा खर्च ( Cost of Process ) याबाबत त्याची आकारणी व 
विनियोग करताना सदर आदेशाचे उल्लंघन होणार नाही याबाबत दक्षता घ्यावी. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय 
हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे. सदर आदेशामध्ये नमूद दरानेच 
खर्चाची आकारणी करून वसूल करावयाची असून सदर आदेशामध्ये नमूद कारणांसाठीच त्याचा विनियोग करावयाचा आहे. सदर आदेशाचे 
उल्लंघन केल्यास संचालक मंडळ / व्यवस्थापक / वसुली अधिकारी कायदेशीर कारवाईस पात्र राहील याची नोंद घ्यावी. 


पुणे , 
दिनांक ७ एप्रिल २०१८ . 


डॉ . पी . एल. खंडागळे , 
अपर निबंधक , सहकारी संस्था (पतसंस्था ), 

महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


३३ 


३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, ऑगस्ट ९ -१५ , २०१८ / श्रावण १८-२४ , शके १९ ४० 

नागरी नेमणुका 
विभाग प्रमुख आणि इतर सर्व संबंधित अधिकारी यांना कळविण्यात येते की , राजपत्रित अधिकाऱ्यांच्या रजा, बदल्या , 
नेमणुका, शक्ती आणि त्यांच्या इतर वैयक्तिक बाबी यासंबंधीचे आदेश शासनाकडून राजपत्राच्या या भागात अधिसूचनांच्या 
स्वरूपात प्रकाशित केले जातात ; त्यामुळे वरील बाबीसंबंधी सर्व संदर्भ निकालात निघाले आहेत असे समजण्यात यावे. अशा 
अधिसूचनांमुळे त्यांच्या दुय्यम अधिकाऱ्यांची कार्यमुक्ती व तत्सम बाबी यासंबंधी आनुषंगिक आदेश काढणे आवश्यक असल्यास 
राजपत्र मिळाल्यानंतर त्यांनीच ते काढले पाहिजेत . कारण शासनाकडून इतर कोणतेही आदेश काढले जाणार नाहीत. 


. 


सामान्य प्रशासन विभाग 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १ जून २०१८ 

अधिसूचना 
क्रमांक एईओ -१०१८ / प्र.क्र . ३३६/ २०१८ / दहा.- श्री . महेश झगडे, भाप्रसे ( नॉन- एससीएस १९९ ३) , प्रधान सचिव ( प्र.सु.र.व का .), सामान्य 
प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई हे दिनांक ३१ मे २०१८ ( मध्यान्होत्तर) रोजी शासनाच्या सेवेतून नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त झाले आहेत . 


. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


स . रि . बांदेकर - देशमुख, 
शासनाचे उप सचिव . 


GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 1st June 2018 


NOTIFICATION 


No. AEO.1018 /C.R.336 /2018 /X.— Shri Mahesh Zagade , IAS (Non -SCS : 1993), Principal Secretary 
(AR & O & M ), General Administration Department, Mantralaya , Mumbai on attaining the age of 
superannuation is retired from Government Service w.e.f. 31st May 2018 ( A.N. ). 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S. R. BANDEKAR- DESHMUKH, 
Deputy Secretary to the Government. 


सामान्य प्रशासन विभाग 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक १ जून २०१८ 

अधिसूचना 
क्रमांक एईओ-१०१८ / प्र.क्र . ३३३ / २०१८ /दहा.- श्री. ए . आर. शिंदे, भाप्रसे (एससीएस २००२), व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य, 
मत्स्यव्यवसाय विकास महामंडळ, मुंबई हे दिनांक ३१ मे २०१८ ( मध्यान्होत्तर) रोजी शासनाच्या सेवेतून नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त झाले आहेत . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


स . रि . बांदेकर - देशमुख, 


शासनाचे उप सचिव . 


३४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, ऑगस्ट ९ -१५, २०१८ / श्रावण १८-२४, शके १९ ४० 


GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT 
Mantralaya , Mumbai 400 032, dated the 1st June 2018 


NOTIFICATION 


No. AEO.1018 /C.R.333/2018 /X.— Shri A. R. Shinde, IAS (SCS : 2002), Managing Director , 
Maharashtra State Fisheries Development Corporation , Mumbai on attaining the age of 
superannuation is retired from Government Service w.e.f. 31st May 2018 ( A.N.). 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S. R. BANDEKAR- DESHMUKH, 
Deputy Secretary to the Government. 


सामान्य प्रशासन विभाग 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १८ जून २०१८ 

अधिसूचना 
क्रमांक एईओ-१०१८ / प्र.क्र . ३८२/ २०१८ / दहा. - श्री . मुकेश खुल्लर , भाप्रसे ( आरआर-१९ ८५), अपर मुख्य सचिव ( सेवा), सामान्य प्रशासन 
विभाग, मंत्रालय , मुंबई हे दिनांक ६ जून २०१८ ( मध्यान्हपूर्व) रोजी भारतीय प्रशासन सेवेतून स्वेच्छा सेवानिवृत्त झाले आहेत . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


स . रि . बांदेकर - देशमुख, 
शासनाचे उप सचिव . 


GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 18th June 2018 


NOTIFICATION 


No. AEO.1018/ C.R.382/ 2018 / X.- Shri Mukesh Khullar, IAS ( RR : 1985 ), Additional Chief 
Secretary (Services), General Administration Department, Mantralaya , Mumbai is voluntarily retired 
from Indian Administrative service with effect from 6th June 2018 (B.N.) . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S. R. BANDEKAR -DESHMUKH , 
Deputy Secretary to the Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY T/ C DIRECTOR 
SHRI MANOHAR SHANKAR GAIKWAD , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A, NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A, NETAJI SUBHASH 
ROAD , CHARNIROAD , MUMBAI 400 004 EDITOR : I/ C DIRECTOR SHRIMANOHAR SHANKAR GAIKWAD . 


